मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे 
दाखल क्रिमीनळ अपील क्र.७७७१/२०१५ 
महाराष्ट्र शासन विरुध्द साकिब अब्दुल 
हमीद नाचण प्रकरणी श्री.रंजीतकुमार, 
महासॉलीसीटर, भारत सरकार यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र.३३७/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०० 032 
दिनांक : ०१ जुले 2096, 


संदर्भ शासनपत्र विधी व न्याय विभाग क्र. १४०३/३०/क्रिमी.जन./१६/अे ब्रँच, 
दिनांक ०४ एप्रील, २०१६ 


शासन निर्णय: 

निजामपूर पोलीस eat येथील गु.र.नं.आय १३१/२०१२ प्रकरणी शासनाने 
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या क्रिमीनळ अपील क्र.७७७१/२०१५ या अपीलावर 
शासनाची बाजू भारताच्या महासॉलीसीटर श्री.रंजीत कुमार यांनी मांडली असून विधी व न्याय 
विभागाने संदर्भाधीन दिनांक ०४ एप्रील, २०१६ च्या अधीसूचनेद्वारे त्यांच्या नियुक्‍तीस 
कार्योत्तर मंजूरी व त्यांनी सादर केलेले रु.५,५०,०००/- च्या देयकास मान्यता दिलेली आहे. 
सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अंड. भारताच्या महासॉलीसीटर श्री.रंजीत कुमार यांनी सादर केलेल्या 
रु.५,५०,०००/- इतक्या देयकास मंजूरी देऊन सदरची फी अदा करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, 
जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशीर्षाखाळील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४५/२०१६/व्यय-७, दिनांक 
१७.०५.२०१६ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र.३३७/पोल-१० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०७०१११५६५२५२२९ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun Vishnupant 


. Joshi 
A ru n Vi S h n 1 Ppa nt DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Section Officer, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Joshi cn=Arun Vishnupant Joshi 
Date: 2016.07.01 12:02:18 +05'30' 


(अ.वि.जोशी) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. पोलीस आयुक्त, ठाणे. 

. महाळेखापाल१- (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 

. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. श्री.रंजीत कुमार, भारताचे महासॉलीसीटर जनरल, ओ-४७, कैलाश कॉलनी, न्यु 


दिल्ली - ११००४८. 


७. विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 
८. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई 


निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


